मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक 
८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये दिनांक ६ जुलै,२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीचे 
जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयातीलळ अधिसंख्य पदावर करण्यात 
आलेल्या नियुक्त्यांना मुदतवाढ देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०२१/८६६/प्र.क्र.१६१/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- 9. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र. ३०८/१६-ब, दि. २१.१२.२०१९. 
२. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०१९/प्र.क्र. २१०/३४-अ, दि. ४.२.२०२०. 
३. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र. १८७ ओ/१६-ब, दि. ३०.६.२०२० 
४. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०२०/प्र.क्र. ३१/३४-अ, दि. २५.८.२०२०. 
५. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र. ३०८/१६-ब, दि. २७.११.२०२०. 
६. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०२०/६२/प्र.क्र.9/३४-अ, दि. ०३.०३.२०२१. 
७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे कार्यालयीन आदेडा क्र. प्रविस्थार(२०२१)अधिसंख्य/ 
का-१/७६१, दि.३०.०३.२०२१ 
८. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र. ३०८/१६-ब, दि. २८.१०.२०२१. 
९. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०२१/६२/प्र.क्र. ७/३४-अ, दि. ०६.१२.२०२१. 
१०. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र. ३०८/१६-ब, 
दि. १४.१०.२०२२. 
११. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयाचे कार्यालयीन आदेडा क्र. प्रविस्थार(२०२१)अधिसंख्य/ 
का-१/७६१, दि.१०.०३.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर यामध्ये दिनांक ०६.०७.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचीत जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱयांना अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्याबाबतची कार्यवाही संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. 
त्यानुषंगाने माहिती व जनसंपर्क महासंचाळलनालयातील अनुसुचीत जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या 
गट अ मधील २, गट क मधील ७ व गट ड मधील ५ अशा एकुण १४ पदांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात 
आले होते. 

या विभागाच्या संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर मुदतवाढ देण्यात आलेल्या 
अधिकारी कर्मचाऱ्यांपैकी १० जणांच्या अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले 
असते तर, ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते. त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशीवर 
शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर 
मुदतवाढ दिनांक ०४.११.२०२२ रोजी संपुष्टात आली आहे. सबब, या शासन निर्णयास मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 

महासंचालनालयांतर्गत श्रीमती प्रिया रामटेककर, लघुटंकलेखक(नि.श्रे, गट-क माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय यांची अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली आहे. तथापि, त्यांनी त्यांचे जात वैधता 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/८६६/प्र.क्र.१६१/३४-अ 


प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. श्रीम रामटेककर यांच्या प्रकरणी त्यांच्या सेवा शासनामार्फत अधिसंख्य पदावर 
वर्ग न करता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत आदेशा काढण्यात येवून अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यात आल्याने श्रीमती प्रिया रामटेककर, लघुटंकलेखक(नि.श्रे) यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

२. तसेच श्री. अनिल लालयाजीराव आलुरकर, उपसंचालक(माहिती) यांची अनुसूचीत जमाती प्रवर्गातून 
नियुक्‍ती झाली तथापि ते जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकल्याने त्यांच्या सेवा शासन निर्णय 
दि.२५.०८.२०२० अन्वये अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या आहेत. तथापि सदर शासन निर्णयाविरुद्ध 
त्यांनी मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केली असून सद्यास्थितीत श्री.आळूरकर 
यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यास मा. उच्च न्यायालय यांनी स्थगिती दिली असल्याने दि.२५.०८.२०२० 
च्या शासन निर्णयातून त्यांचे नाव वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

३. उक्त संदर्भ क्र. येथील शासन निर्णयानुसार श्री.शाम चंदराव संर्यवंशी, वाहनचालक हे 
दि.३०.०४.२०२० रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. तसेच श्री.राम काळू alah, लिपिक-टंकलेखक यांची 
अनुसूचित जामाती या प्रवर्गातील जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असून श्री.अनिल विठ्ठल कोळी, शिपाई यांचे 
निधन झाले असल्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांची नावे वगळण्यात आलेली आहेत. 


शासन निर्णय:- 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये 
दि.०६.०७.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे 
शासन निर्णय दि.२१.१२.२०१९ नुसार या विभागाच्या अधिनस्त माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या 
आस्थापनेवर खालीलप्रमाणे अधिसंख्य पदाचा देण्यात आलेल्या नियुक्त्यांना त्यांच्या अधिसंख्य पदावरील ११ 
महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला 
सेवानिवृत्त झाळे असते, त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा 
अंतिम निर्णय होईपर्यंत किंवा दिनांक २९.११.२०२२ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकित घेण्यात आलेल्या 
निर्णयानुसार शासन आदेशा निर्गमित होईपर्यत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकारी / पदनाम व गट नियुक्तीचा सेवा नियुकक्‍तीस | नियुक्तीस 
कर्मचाऱ्याचे दिनांक निवृत्तीचा ११महिने । पुढील ११ 
नाव दिनांक मुदत पूर्ण । महिन्यासाठी 
होत खालील 
असल्याचा | दिनांकापासू 
दिनांक | न मुदतवाढ 
| १_| २ ३ 8 5 द ea - | 
१ | श्री. विनोद वरिष्ठ सहायक संचालक २४.३.१९९५ । ३१. ३. २०२६ | ०४.११.२०२२ | ०५.११.२०२२ 
नरहरराव (माहिती) गट-अ, ( कनिष्ठ), 
रापतवार माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई 
२ | श्री.अशोक = | प्रतिवेदक, गट-क, अधिपरीक्षक, | ४.४.१९९५ । ३०.३.२०२४ | 08.99.2022 | 04.99.2022 
किसनराव पुस्तके व प्रकाशने, मुंबई 
नागोसे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/८६६/प्र.क्र.१६१/३४-अ 


३3 | श्रीमती प्रज्ञा भु. | पर्यवेक्षक, गट-क, माहिती व १५.४.१९९४ | ३०.६.२०३० | ०४.११.२०२२ | 04.99.2022 


गायकवाड जनसंपर्क महासंचालनालय, 
मुंबई 
४ | श्री.अशोक ।दूरमुद्रणचालक गट-क, २.४.१९९४ । ३१.१२.२०२९ | ०४.११.२०२२ | ०५.११.२०२२ 
गणपती संचालक, नागपूर- अमरावती 
सोनकुसरे विभाग, नागपूर 
५ | श्री. सुधीर लिपिक- टंकलेखक , गट-क, |४.९.१९९८ । ३१.१०.२०२९ | ०४.११.२०२२ | ०५.११.२०२२ 
किडठानराव माहिती व जनसंपर्क 
मग्गीरवार महासंचालनालय, मुंबई 
६ । श्रीमती दर्शना | लिपिक- टंकलेखक, गट-क ८.८.१९९७ । ३१.३.२०३० | ०४.११.२०२२ | 04.99.2022 
जि. बस्वत माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई 
७ | श्री. मोहन वाहनचालक, गट-क, जिल्हा | २७.१२.१९९ | ३१.५.२०२८ | ०४.११.२०२२ | ०५.११.२०२२ 
मोतिराम कोळी | माहिती कार्यालय, लातूर 4 


GC श्री. गंगाधर संदेशवाहक, गट-ड, जिल्हा ६.११.१९८९ । ३१.३.२०२७ | ०४.११.२०२२ | 04.99.2022 


माणिकराव माहिती कार्यालय, परभणी 


PRS 
९ | श्री.अशोक मदतनीस, गट-ड, १७.३.१९९८ । ३०.४.२०२९ । ०४.११.२०२२ | 04.99.2022 
भिवसन संचालक, मराठवाडा विभाग, 
सुरडकर औरंगाबाद यांचे कार्यालय, 
आरंगाबाद 
१० श्री. संजय अंधार कोठडी सहायक, गट-ड, | २.६.१९९५ । २९.२.२०३२ । ०४.११.२०२२ | ०५.११.२०२२ 


नवळलकोळी विभागीय माहिती कार्यालय, 
कोकण विभाग, नवी मुंबई 


४. श्रीमती प्रिया राजू रामटेककर, लघुटंकलेखक (FA), गट-क, माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयात लघुटंकलेख या पदावर अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाकरता राखीव 
असलेल्या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तथापि, श्रीमती रामटेककर यांचे हलबा अनुसूचीत जमातीचे 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नागपूर यांच्या दि.१४.०७.२०१६ अन्वये अवैध ठरविले यास्तव माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाच्या दिनांक ३०.०३.२०२१ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांच्या अधिसंख्य पदास माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाच्या दिनांक 
१०.०३.२०२२ च्या कार्यालयीन आदेशाद्वारे दिनांक ३१.०१.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मध्ये नमूद 
केलेल्या १० अधिकाऱ्यांशी श्रीमती रामटेककर यांच्या अधिसंख्य पदावरील कालावधीचा ताळमेळ लागण्याच्या 
दृष्टीकोनातून त्यांच्या अधिसंख्य पदास दिनांक ०१.०२.२०२३ पासून दि. ०४.१०.२०२३ पर्यंत त्या ज्या 
दिनांकास सेवानिवृत्त झाल्या असत्या त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशीवर शासनाचा अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत किंवा दिनांक २९.११.२०२२ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकित घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 
शासन आदेश निर्गमित होईपर्यत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 

प. तसेच श्री. अनिल लालयाजीराव आलुरकर, उपसंचालक (माहिती) यांची अनुसूचीत जमाती प्रवर्गातून 
नियुक्‍ती झाली तथापि ते जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकल्याने त्यांच्या सेवा शासन निर्णय 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/८६६/प्र.क्र.१६१/३४-अ 


दि.२५.०८.२०२० अन्वये अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या. तथापि सदर शासन निर्णयाविरुद्ध त्यांनी 
मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केली असून श्री.आळूरकर यांना अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्यास मा.उच्च न्यायालय यांनी स्थगिती दिली असल्याने मा.न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या 
अधीन राहून श्री.आलुरकर यांचे नाव दि.२५.०८.२०२० शासन निर्णयातील अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात 
आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या यादीतून या शासन निर्णयान्वये तूर्त वगळण्यात येत आहे. 


उपरोक्त कर्मचारी हे सद्यस्थितीत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ कार्यालयात कार्यरत असल्याने त्यांच्या वेतनावर होणार खर्च त्या कार्यालयाच्या 
वेतनांसंबधित लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब,दिनांक २८.१०.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने सदर AYA या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१२१२११२९४१५२०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by LALIT NAMDEO SADAFULE 


Digit 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postal Jaharashtra, 
25.4. \d0b6bfbOd78bba142b040b! 1002403391 


१3320£940224400: 
LALIT NAMDEO SADAFULE 


(ल.ना. सदाफुले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


जड 


Ee) 


) सचिव (मा.व ज.)/ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/ २, मुंबई/नागपूर, 
) संचालक (माहिती) ( प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

४) उपसंचालक (लेखा) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


Av AD 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व विभागीय माहिती कार्यालय / जिल्हा माहिती कार्यालय, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
मंत्रालय, मुंबई. 

८) संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९) सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्यासन-१६ब) मंत्रालय, मुंबई , 

qo) वित्त विभाग ( कार्यासन आ.पु.क. HATH, मुंबई, 

११) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना (मा.व ज. मार्फत) 

१२) निवडनस्ती. 


Cc 
ae 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


